महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था 
(महाज्योती) या संस्थेमार्फत विविध योजना 
राबविणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: महाज्यो-२०२०/प्र.क्र.१०३(भा-१) /महामंडळे 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन,मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १६ ऑक्टोबर,२०२०. 


संदर्भ : - 


१. झासन निर्णय क्र.संकिर्ण- २०१९/प्र.क्र.१११/मावक, दि.०८ ऑगस्ट, २०१९. 
२. शासन ज्ञापन क्र.महाज्यो २०२०/प्र.क्र.१०३/महामंडळे, दि.२२ सप्टेंबर,२०२० 


प्रस्तावना :- 


संदर्भाधीन क्र.१ येथील नमूद शासन निर्णयान्वये विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग 
विशेष मागास प्रवर्ग व शासन/महाज्योती संस्था ठरविल त्याप्रमाणे इतर वचित आणि दुर्लक्षित घटक यांच्या 
सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक विकासासाठी महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था 
(महाज्योती) या संस्थेची कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम ८ अंतर्गत नोंदणी करणेसाठी शासनाने मान्यता 
दिलेली आहे. 

संदर्भाधीन क्र. २ येथील नमूद शासन ज्ञापनान्वये सदर महाज्योती या संस्थेस वेतनासाठी रु. १.०० 
कोटी व वेतनेतर खर्चासाठी रु. ४.०० कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. सदर शासन 
ज्ञापनामध्ये अनुक्रमांक ३ अन्वये शासनाची प्रशासकीय मान्यता असल्याशिवाय कोणत्याही योजनेसाठी/ 
प्रयोजनासाठी वेतनेतर अनुदानाचा निधी खर्च करता येणार नाही, असे नमूद केले होते. महाज्योती या 
संस्थेचे संचालक मंडळाच्या मान्यतेने निधी खर्च करण्याबाबतची तरतूद करण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

महात्मा ज्योतिबा Hed संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), नागपूर या संस्थेमार्फत इतर मागास 
बहुजन कल्याण विभागातंर्गत अर्थसंकल्पात मंजूर असलेला निधी/ तरतूद विचारात घेऊन संचालक 
मंडळाच्या मान्यतेने राबविण्याचे विविध प्रकल्प/ योजना संस्थेस मंजूर केलेल्या निधीच्या मर्यादेतच खर्च 
करण्यात यावा. योजना/ प्रकल्पास शासनाची मान्यता घेण्यात यावी. संबंधित योजनेस शासनाची मान्यता 
प्राप्त झाल्यानंतर संचालक मंडळाच्या मान्यतेने लाभार्थी निवड करुन योजनांची अंमलबजावणी करण्यात 
यावी. महाज्योती संस्थेस शासनाने अर्थसंकल्पात मंजूर केलेल्या निधीच्या मर्यादेतच योजना/ प्रकल्प हाती 


शासन निर्णय क्रमांकः महाज्यो-२०२०/प्र.क्र.१०३(भा-१ /महामंडळे 


घेण्यात यावे. तसेच प्रत्यक्ष खर्च मंजूर निधीच्या मर्यादेत करावा. मंजूर निधी पेक्षा अतिरिक्‍त दायित्व निर्माण 
करु नये. योजना/ प्रकल्प सुरु करण्यापुर्वी शासनाची तत्वत: मान्यता घेण्यात यावी, तद्नंतर योजना/ 
प्रकल्प अंमलबजावणीबाबत संचालक मंडळ सक्षम राहील. तसेच मंजूर योजना/ प्रकल्प यासाठी लागणारा 
निधी संचालक मंडळाच्या मान्यतेनेच खर्च करावा. 

निधी खर्च करताना राज्य शासनाचे प्रचलित नियम/ धोरण विचारात घेवूनच खर्च करावा. राज्य 
शासनाच्या धोरणाशी विसंगत कोणतेही निर्णय संचालक मंडळाने घेवू नये. 

सदरहू शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२०१०२०१२३४४२८१२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by JAGTAP AJIT RAMESH 

J AG TA Pp AJ IT DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=OTHER BACKWARD BAHUWJAN 
KALYAN DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=1¢57e2746855b8b01d38f9cbd79dc87f2af58 1 35cf485d243d93ebf54 
900920, 


RAMESH Hamman acnie Nasi 
(अजित जगताप) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१.मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२.मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३.मा.मंत्री, (इतर मागास बहुजन कल्याण), मंत्रालय, मुंबई. 
४.प्रधान सचिव (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग) यांचे स्वीयसहायक,मंत्रालय, मुंबई. 
५.संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 
६.व्यवस्थापकीय संचालक, महात्मा ज्योतिबा Hed संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), नागपूर. 
७.सह सचिव/उप सचिव (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग ) मंत्रालय, मुंबई. 
८.निवडनस्ती (महाज्योती). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


